मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दि.४.४.२०१९ व 
दि.३०.४.२०१९ आदेशानुसार वित्तीय वर्ष सन 
२०१५-१६ व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचे स्वयंसेवी 
संस्थांचे प्रलंबीत अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क.४४/का -८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -१५ जून, २०१९ 


संदर्भ :१. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र. ७८५८/२०१७, क्र. ८५८०२०१६ व इतर 
संलग्न याचिका ३८२१/२०१६, ५८१३/२०१६, ८५७९/२०१६ व २५७९/२०१६ मधील मा. उच्च 
न्यायालयाचे दि. ४.४.२०१९ व दि.३०.४.२०१९ रोजीचे आदेशा 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/बावि/रिट या./ 
का-५/१९-२०/२४९९, दि.१५.५.२०१९ 
३. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/बावि/रिट या./ 
का-५/१९-२०/२६१०, दि.२४.५.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.४.४.२०१९ व दि.३०.४.२०१९ रोजीच्या अंतिम आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 


२०१५-१६ व २०१६-१७ या वर्षांचे प्रलंबित अनुदान सदर याचिकेच्या निकाल दिनांकापासून ४ आठवड्याच्या 
आत याचिकेतील अनुदानास पात्र याचिकाकर्त्या संस्थांना अदा करण्याबाबत आदेशित केले आहे. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार वित्तीय वर्ष २०१५-१६ व २०१६-१७ या वर्षांचे प्रलंबित अनुदान याचिकाकर्ता 
संस्थांना चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरीत करण्याबाबत आयुक्‍त, महिला व बाल विकास पुणे 
यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन क्र. २ व ३ पत्रान्वये केले आहे. 
शासन निर्णय :- 
१. मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.४.४.२०१९ व दि.३०.४.२०१९ रोजीच्या अंतिम आदेशनुसार आयुक्त, 
महिला व बाल विकास पुणे यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन क्र. २ व ३ पत्रान्वये केलेल्या मागणीप्रमाणे अनुक्रमे 
रु. ३,८४,२६७/- व रु. १,७६,८९,२४२/- असे एकूण रु. १,८०,७३,५०९/- इतकी तरतूद संबंधित 
याचिकाकर्त्या संस्थांना सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरिताचे प्रलंबित अनुदानाकरिता 
वितरीत करण्यास या शासननिर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त खर्च मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षातर्गत (०५)(०२) 
निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेतर सेवा (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५-११४७) या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क.४४/का -८ 


Qe 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१५१८०८४६४८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Smita Dattatray 2: 


ht 
5.4.20=3fa46cf1e9285 18ffc98619187a 1 ef6de2dd57c16934e 


9cb6672cc02aa258b08, 


Nivatkar cranium ony a 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 


. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 
. मा.मंत्री (मव बा वि/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 


मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 

प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

आयुक्त , महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,म.रा. पुणे. 

महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 

महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 


१७. वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७/कोषा-प्रशा-२), नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय, 


4¢ 


मुंबई -32, 


Ud कार्यासने, महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
१९. 


निवड नस्ती का-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


